राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप 
अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्त 
(Fara) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
बदलीने पदस्थापना. 
महाराष्ट्र हासन 
गृह विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.२०५/पोल-१(अ) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-२० ऑगस्ट, २०१८ 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२(न) मधील तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त (FARA) 
संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर दर्शविळेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 

क्र. 

ia . श्री.मारुती fsa पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, चिमूर 
इंगवले चंद्रपूर उपविभाग, चंद्रपूर 


२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. न्यायालयाचे 
आदेशा, तसेच निवडणूक आचारसंहिता असल्यास, ते विचारात घेऊन तात्काळ पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. संबंधित अधिकार्‍यास बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त 
करण्याबाबतची आवश्‍यक कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा 
अहवाल शासनास सादर करावा. 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८०८२०१३०६०८८४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Kailas A. eget 
Gaikwad च 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
प्रत, 


१) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
२) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३) मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.२०५/पोल-१(अ) 


४) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर 

संबंधित अधिकारी (पोळीस महासंचालक यांचेमार्फत), 

qo) निवडनस्ती, कार्यासन पोल-१(ओ). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी 2 


